राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून राज्य प्रशिक्षण 
नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३३ 
जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशासकीय 
प्रशिक्षणाकरिता, ( प्रशिक्षण शुल्क) सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाच्या प्रशासकीय प्रशिक्षण आराखडयास प्रशासकीय 
मान्यता व ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर ) करिता निधी 
वितरित करणेबाबत:- कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०२२/ प्रक्र.६३/२२/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा : १. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-०९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ 
दि.२३.९.२०११ 
२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन -२०१४/४४०/प्रक्र.६६/१४/१२-अ 
दि.१.११.२०१४. 
३. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक यहादा-२०१५/१२५५/प्रक्र.२४३/१५/१२-अ 
दि.३०.०४.२०१६ 
४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दि.४ एप्रिल,२०२२. 
५. अर्धशासकीय पत्र वित्त विभाग, क्र. SAF २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प ३, दि.५.एप्रिल,२०२२ 
६. उपमहासंचालक, यशदा पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूय/२०२२-२३/आर्थिक तरतुद/प्रक्र.१/२१ 
दि.१२.०५.२०२२ चे पत्र. 
शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टीआरएन २०२२/प्रक्र.६३/१२-अ दि.१०.६.२०२२ 
८. महासंचालक,यशादा पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूयं /२०२२-२३/आर्थिक तरतुद/प्रक्र.१/५३ 
दि.२१.६.२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


राज्य शासनाचे प्रशिक्षण धोरण प्रभावीपणे राबविण्याकरिता यशदा पुणे, या संस्थेमध्ये वर्ग १ चे अधिकारी, 
विभागीय संस्थांमध्ये वर्ग २ व वर्ग ३ चे अधिकारी व कर्मचारी व जिल्हा स्तरीय प्रश्ञासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वर्ग ३ 
ववर्ग ४ च्या कर्मचा-यांकरिता प्रशासकीय प्रशिक्षण घेण्याचे संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित झाले आहे. 
या प्रशिक्षणार्थ्यांकरिता निवास व भोजन व्यवस्था व इतर प्रशिक्षण संबंधित सर्व अनुषंगिक बाबी याकरिता संदर्भाधीन 
क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांसाठी निवासी प्रशासकीय 
प्रशिक्षण शुल्क दर मंजूर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, नवीन विषयाची तोंड ओळख या एक दिवसीय अनिवासी 
प्रशिक्षणाकरिता संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्थांसाठी प्रशिक्षण शुल्क दर मंजूर करण्यात आले आहे. 
२. राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३३ जिल्हा प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये होणा-या प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या खर्चाकरिता अर्थसंकल्पिय तरतुद करतांना ९३६३६ 
प्रशिक्षणार्थीयांना प्रशिक्षण देण्याचे उच्चिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. या प्रशिक्षणासाठी कार्यक्रमांतर्गत संदर्भाधीन 
क्र.४ च्या शासन परिपत्रकान्वये मागणी क्र. ए-४, २०७००८५३ या लेखाशिर्षाखाली रु.४०००.०० लाख इतकी 


अर्थसंकल्पित तरतुद असून संदर्भाधीन क्र.५ च्या अर्धशशासकीय पत्रान्वये ६०% मर्यादेत रु.२४००.०० लाख इतका 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2022/ प्रक्र.६३ /22/ 92-31 


निधी संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध होण्याची बाब निश्चित केली आहे. या निधीच्या मर्यादेत खर्च करणे आवश्‍यक 
असल्यामुळे, यशदा पुणे यांना शासन समक्रमांकाच्या दि.१०.६.२०२२ च्या पत्रान्वये रु.२४००.०० लाख इतक्या 
खर्चाच्या मर्यादेत सुधारित प्रशिक्षण आराखडा सादर करण्याबाबत कळविले होते. 
3: त्यानुसार यशदा पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. ८ च्या पत्रान्वये सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात ऑफलाईन 
होणा-या यशदा पुणे, ६ विभागीय व 33 जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांकरिता अर्थसंकल्पिय तरतुदीनुसार ६०% च्या 
मर्यादेत उपलब्ध होणारा निधी विचारात घेऊन एकूण २०७४५ प्रशिक्षणार्थी यांचा सुधारित प्रशिक्षण आराखडा सादर 
केला असून, त्याकरिता प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार र.४०००.०१ लाख इतका प्रशिक्षण खर्च दर्शविला आहे. या प्रशिक्षण 
आराखडयास विभाग स्तरावर प्रशासकीय मान्यता देण्याचे वित्त विभागाचे निदेश विचारात घेता, व नियोजन विभागाने 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन आता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित प्रशिक्षण आराखडयास मान्यता 
देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे अंतर्गत, यशदा पुणे यांनी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात ऑफलाईन होणा-या यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३४ जिल्हास्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांकरेता खालील 
दिलेल्या तक्‍त्यानुसार एकूण एकूण १७०५१ प्रशिक्षणार्थी यांच्या प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार रु.२२२७.९६ लाख (रुपये 


बावीस कोटी, सत्तावीस लाख, शहाण्णव हजार फक्त) इतका खर्च येणार आहे. 


प्रशिक्षण प्रकार यशदा विभागीय प्रशासकोय प्रशिक्षण जिल्हा प्रशासकोय एकूण रू .लाखात 
ऑफलाइन संस्था प्रशिक्षण संस्था 
क्षणार्थी क्षणार्थी प्रशिक्षणा एकूण प्रशिक्षणार्थी | एकूण रक्क्म 
प्रशि रक्‍कम रू. | प्रशि Petes ff wer रू. | 2 Se 
संख्या लाखात संख्या ; लाखात 
संख्या 
पायाभूत वर्ग-अ (४२ दिवस) ५०० रू.४२०.०० निरंक निरंक निरंक निरंक ५०० रू.४२०.०० 
उजळणी वर्ग-अ (५ दिवस) ५०० रू.५०.०० निरंक निरंक निरंक निरंक ५०० रू.५०.०० 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण वर्ग ‘ निरंक निरंक निर 5 
31 (42 दिवस 4o रू.६०.०० निरंक निरंक निरंक नेरंक Yo रू.६०.०० 
प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण a ae a erin 
(02 दिवस) १५० रू.०६.०० निरंक निरंक निरंक निरंक १५० रू.०६.०० 
पायाभूत वर्ग-ब (४२ दिवस) निरंक निरंक ६६० रू.४१५.८० निरंक निरंक ६६० रू.४१५.८० 
उजळणी वर्ग-ब (५ दिवस) निरंक निरंक ६०० रू.४५.०० निरंक निरंक ६०० रू.४५.०० 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण वर्ग निरंक निरंक निरंक निरंक 
sage eas) नेरंक नेरंक १०८० रू.१९४.४० नेरंक नेरंक १०८० रू.१९४.४० 
पायाभूत वर्ग-क (१२ दिवस) निरंक निरंक ३३०० रू.५९४.०० निरंक निरंक ३३०० रू.५९४.०० 
उजळणी वर्ग-क निरंक निरंक निरंक निरंक 
Preren निरंक निरंक १२०० रू.९०.०० निरंक निरंक 
(५ दिवस) ay रू.९१.१६ 
उजळणी वर्ग-क em निरंक निरंक निरंक 
— निरंक निरंक ३१ रू.०१.१६ निरंक निरंक 
(५ दिवस) ऑनलाइन 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण वर्ग erin erin a erin 
Saeeeanh नेरंक नेरंक ९६० रू.८६.४० नेरंक नेरंक ९६० रू.८६.४० 
पायाभूत वर्ग-ड (६ दिवस) निरंक निरंक निरंक निरंक १०२० रू.६१.२० १०२० रू.६१.२० 
उजळणी वर्ग-क ax निरंक a निरंक 
आयी निरंक निरंक निरंक निरंक ६८०० रू.२०४.०० ६८०० रू.२०४.०० 
एकूण १४०० रू.५३६.०० ७८३१ रू.१४२७.०६ ७८२० | रू.२६५.२० १७०५१ रू.२२२७.९६ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2022/ प्रक्र.६३ /22/ 92-31 


सदर, प्रशिक्षण खर्च हा रु. ४०.०० कोटी इतक्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीनुसार उपलब्ध होणा-या ६०% 
च्या मर्यादेत आहे. त्यामुळे, प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार उपलब्ध होणारा निधी विचारात घेऊन, एकूण १७०५१ प्रशिक्षणार्थी 
यांच्या प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार रु.२२२७.९६ लाख ( रुपये बावीस कोटी, सत्तावीस लाख, शहाण्णव हजार फक्त) 
इतक्या प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या खर्चास वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२ (अ) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींचा वापर करुन व सदर 


अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


त्यानुसार आता राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३३ जिल्हा 
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशासकीय प्रशिक्षण शुल्काच्या खर्चापोटी ( रु.२००.०० लाख राप्रनिमूयं, यशदा पुणे 
+ रु.५४०.०० लाख ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था + रु.१००.०० लाख ३३ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थां ) 
एकूण रु. ८४०.०० लाख ( अक्षरी रुपये आठशे चाळीस लाख, फक्त) इतका खर्च “ मागणी क्र. ओ-४ २०७०-इतर 
प्रशासकीय सेवा oo - ००३ - प्रशिक्षण oo - १०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय 
यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर )” कार्यक्रमांतर्गत या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेले सहायक 
अनुदान म्हणून वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

यासाठी होणारा रु.८४०.०० लाख ( अक्षरी रुपये आठशे चाळीस लाख फक्त ) इतका खर्च “ मागणी 


क्र. ए-४, २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा ०० - ००३ - प्रशिक्षण ०० - १०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध 


सुविधा व सहाय यावरील खर्च ( २०७० ०८५३ ) " ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर ) " या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

सदर झासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या अनुक्रमे अनो संदर्भ क्र. २६०/ 
२०२२/ १४४३ दि.०८.०७.२०२२ व अनौ. संदर्भ क्र. ४१८/व्यय-४ दि.२१.०८.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५५/.॥8॥/७9॥[॥9.9०५.॥ या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९०२१५१२२१६२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LEENA ASHISH 


SANKHE 


Digitally signed by LEENA ASHISH SANKHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 


5.4.20=522242e2259dbf8{c1aed336674eb{6138607b 16aacbbed00301a9e43c6216 
=400032, st=Maharasht 


783CA3332598C7E1C28393EA5S43F AOSD9FB77F36A848F4738D1228 
n=LEENA ASHISH SANKHE 
1022.09.02 15:18:53 405'30' 


( लिना संखे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. महासंचालक, Bal, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
३. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2022/ प्रक्र.६३ /22/ 92-31 


४. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
५. लेखा अधिकारी, यशदा पुणे. 
अवर सचिव, नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
७. अवर सचिव, वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 
८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 
९. संचालक / प्राचार्य, सर्व विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, 
१०. अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११. निवड नस्ती, कार्यासन-१२-अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


